सन २०१९-२० या शौक्षणिक वर्षामध्ये अनुसूचित 
जमातीच्या विद्यार्थ्यांना इंग्रजी माध्यमाच्या 
नामांकित निवासी शाळांमध्ये शिक्षण देण्याकरिता 
संस्था/शाळांची निवड करण्याबाबत. 

अपर आयुक्‍त, आदिवासी विकास, नागपूर. 


महाराष्ट्र शासन 
आदिवासी विकास विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः नानिशा-२०१८/प्र.क्र.२५६/का.१२ 
हुतात्मा राजगुरू चौक, मादाम कामा रोड, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : ०३ ऑगस्ट, २०१९ 


वाचा : 
१) आदिवासी विकास विभाग, area निर्णय, क्र.शाआशा-२००८/प्र.क्र.८१/का.१३, 
दि.२८.०८.२००९ 
२) आदिवासी विकास विभाग, शासन निर्णय, क्र.नानिशा-२०१५/प्र.क्र.३८७/का-१२, 
दि.२७.०६.२०१६. 
३) आदिवासी विकास विभाग, शासन निर्णय, क्र नानिज्ा-२०१६/प्र.क्र.२८०/का.१२, 
दि.२९.०५.२०१७. 
४ आदिवासी विकास विभाग, झासन निर्णय क्रमांक :- नानिशा-२०१८/प्र.क्र.२१/का.१२, 
दि.१८.०५.२०१८. 
५) आदिवासी विकास विभाग, शासन शुध्दिपत्रक क्रमांक :- नानिशा-२०१८/प्र.क्र.२१/का.१२, 
दि.९.०६.२०१८. 
६) शासन पत्रे क्र.नानिशा-२०१८/प्र.क्र.२५६ /का-१२, दि.०१.०४.२०१९ व दि. १०.०५.२०१९ 
अन्वये निर्गमित सचिव स्तरीय समितीच्या बैठकांची इतिवृत्ते. 
७ आदिवासी विकास विभाग, शासन निर्णय क्रमांक नानिशा-२०१८/प्र.क्र.२५६/का-१२, 
दिनांक ३०.७.२०१९ 
शासन शुध्दीपत्रक : 


सन २०१९-२० या शौक्षणिक वर्षामध्ये दिनांक १५.३.२०१९ च्या सचिव समिती बैठकीमध्ये इन्फंट 


जिजस इंग्लिश पब्लिक हायस्कूल, राजूरा, जि. चंद्रपूर या शाळेस ५० विद्यार्थी नव्याने प्रवेशित 


करण्याचा निर्णय झाला होता. तथापि, दिनांक १६.४.२०१९ रोजी इन्फंट जिजस इंग्लिश पब्लिक 


हायस्कूलची नामांकित शाळा योजनेची मान्यता रद्द केळी. सदर शाळेकडे नव्याने प्रवेशित ५० विद्यार्थी 
मधील २५ विद्यार्थी श्री. दत्त विद्यामंदीर, बुटीबोरी, जि. नागपूर व २५ विद्यार्थी इनोव्हेटीव माईंड स्कूल 
ऑफ एक्सलंस, आएसओ कॉम्प्लेक्स, टी पाईट, तळेगाव, ता. आष्टी, जि. वर्धा या शाळांना वाढीव 
देण्यास दिनांक ३.५.२०१९ च्या सचिव समितीच्या बैठकीमध्ये मान्यता दिली होती. सदर मान्यतेनुसार 


संदर्भ क्रमांक ७ अन्वये दिनांक ३०.७.२०१९ च्या शासन निर्णयामध्ये खालील प्रमाणे सुधारणा करण्यात 


येत आहे. 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः नानिशा-२०१८/प्र.क्र.२५६/का.१२ 


२. सदर शासन निर्णयातील परिच्छेद क्रमांक ३ मधील तक्त्यातील अ.क्र. १ या पहिल्या आडव्या 
रांगेतील (Row) शाळेच्या नावासमोर दर्शविलेल्या विद्यार्थी संख्या या स्तंभामधीळल (Column) “२०” या 
ऐवजी “४५” असे वाचावे. तसेच याच तक्त्यातील अ.क्र. ३ या तिसर्‍या आडव्या रांगेतील (Row) शाळेच्या 
नावासमोर दर्शविलेल्या विद्यार्थी संख्या या स्तंभामधील (Column) “५०” या ऐवजी “७५” असे वाचावे. 


सदर शासन शुध्दीपत्रक क महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०१९०८०३१२४९१८२८२४ असा आहे. हे शुध्दीपत्रक 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
Subrao Narayan 
Shinde 
(सु. ना. शिंदे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१ 


) मा. राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मुंबई. 

) मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय,मुंबई. 

) मा.मंत्री, (आदिवासी विकास) यांचे खाजगी सचिव 

) मा.राज्यमंत्री (आदिवासी विकास) यांचे खाजगी सचिव. 
) अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
) 

) 

) 

) 


AD 


3 


oC 


ल 


4 
प्रधान सचिव, शालेय शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
महालेखापाल-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता)/ (लेखापरिक्षा), मुंबई /नागपूर 
आयुक्‍त, आदिवासी विकास आयुक्तालय, नाशिक. 

अपर आयुक्‍त, आदिवासी विकास, नागपूर. 


xn 


S 


(2 


vo 


१०) सर्व प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प. 

११)महालेखापाल-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता)/ (लेखापरिक्षा), मुंबई /नागपूर 
92) जिल्हा कोषागार अधिकारी, नागपूर. 
) 
) 


१३) संबंधित संस्था/झाळा. (संबंधित प्रकल्प अधिकारी यांच्यामार्फत) 
१४) निवड नस्ती का-१२. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


